पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०९१३/१३६८/प्र.क्र. ४८२/पोल-८. 
जागतिक व्यापार केंद्र ; सेंटर- १, ७वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५. 
तारीख: १८ ऑक्टोबर, २०१३. 


वाचा :- 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०९१२/प्र.क्र. १४३/पोल-८, दि. ४.१०.२०१२. 

शासन निर्णय:- 

पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी पदांना संदर्भाधिन शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ३०.९.२०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. आता सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील सदरहू १,१२७ अस्थायी पदांना दिनांक १.१०.२०१३ पासुन दिनांक २८.२.२०१४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ Rat 
असलेल्या पदांना ही मुदतवाढ लागू होणार नाही. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी त्यांच्या 
कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याची कार्यवाही 
करावी. 
२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, (अ) मागणी क्रमांक : “बी-१ “ २०५५ पोलीस-१०८ राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) शहर पोलीस (०२) (०१) आस्थापना”, (ब) मागणी क्रमांक “बी-१ “२०५५ 
पोलीस-१०८ मुख्याळय पोलीस (०३ (०२) सार्वजनिक जमिनीवर वाहनांना लायसन्स देणे”, (क) मागणी 
क्रमांक “बी-१ “२०५५ पोलळीस-१०८ राज्य मुख्यालय पोलीस (02) शहर पोलीस (०२) (०१) शहर 
पोलीस..आस्थापना” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१३-१४ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१३/प्र.क्र. ९८/१३/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि. ८.१०.२०१३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए ०९१३/१३६८/प्र.क्र. ४८२/पोल-८. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ ३१०१८११३८२२५०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shahajahan 


Shahajahan_ 2५,५५७ 


DN: CN = Shahajahan Shakur 


Mulani, C = IN, S = 
5 h a ku r Maharashtra, O = Government 
5 Of Maharashtra, OU = Home 
Date: 2013.10.18 16:25:26 
Mulani क 
(शहाजहान मुलाणी) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई. 


कार्यासन (पोल-३), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती पोल-८/आस्था-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १,१२७ अस्थायी पदांना दिनांक १.१०.२०१३ पासुन पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचे पदांचे 


विवरणपत्र 


(शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए ०९१३/१३६८/प्र.क्र. ४८२/पोल-८, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१३ चे सहपत्र) 


a प्रस्तावित पदे पदे निर्माण केल्याचा शासन निर्णय, गृह विभाग, मागील वर्षात मुदतवाढ दिलेला शासन निर्णय, 
क्र. विषय a eee 
क्रमांक व दिनांक गृह विभाग, क्रमांक व दिनांक 
पदनाम =| पदसंख्या 
बिड २ 3 8 4 & 
वाहतूक नियंत्रण शाखेसाठी | पो.नि. ४ शा.नि.गृ.वि. क्र.टिआरए शा.नि.गृ.वि.क्र.टिआरए ०९१२/प्र.क्र. 
पोळीस अधिकारी / | a. २५ ०१८६/२७५३/२/पोल-८, दि. २३.०९.१९८८. | १४३/पोल-८, दि. ४.१०.२०१२ 
कर्मचारी संख्येत वाढ. स.पो.उ.नि. १२ ।शा.नि.क्र. गृह वि.ओअपीओ-२६९२/प्र.क्र. ४६७/ 
पो.ह. ४८ ।पोल३, 
पो.ह.ले. १ दिनांक ५.०७.१९९२ अन्वये एक पद शासनास 
पो.शि. १८० । प्रत्यर्पित केले. 
पो.शि.ले. १ 
पो.शि.चा. १३ 
एकुण २८४ 
२ | वाहतुक शाखेसाठी चालक | पो.शि. २७ ।शा.नि.गृ.वि. क्र.टिआरए -नि.गृ.वि.क्र. टिआरए ०९१२/प्र.क्र. 
पदे निर्माण करण्याबाबत. । चालक १३९१/१९/पोल-८, १४३/पोल-८, दि. ४.१०.२०१२ 
एकुण २७ | दि. २९.०६.१९९२. 


3 । बेळोबॉय हे पद कायम | बेलोबॉय १ शा.नि.गृ.वि. क्र. टिआरए .नि.गृ.वि.क्र. PEARY ०९१२/प्र.क्र. 
स्वरुपी निर्माण | कम शिपाई १६९१/३/पोल-८, दि.११.११.१९९२. १४३/पोल-८, दि. ४.१०.२०१२ 
करण्याबाबत. एकुण १ 

४ । बृहन्मुंबई पोलीस वाहतुक aust} २५ ।शा.नि.गृ.वि.क्र.टिआरए १२९४/४९/पोल-८, 'शा.नि.गृ.वि.क्र.टिआरए ०९१२/प्र.क्र. 
शाखेसाठी नवीन पदे | पो.ह. १०० । दि. २२.०८.१९९५. १४३/पोल-८, दि. ४.१०.२०१२. 
निर्माण करणे. पो.ना. २१ 

पो.शि. ५० 
एकुण १९६ 

५ | महिला अत्याचार प्रतिबंधक | पो.शि.चा. १ शा.नि.गृ.वि.क्र. पीपीअ/१३९४/५/भाग ४/ पोल-शा.नि.गृ.वि.क्र. टिआरए ०९१२/प्र.क्र. 
कक्षासाठी पदे निर्माण एकुण१ ।८., दि. २७.०९.२००२. १४३/पोल-८, दि. ४.१०.२०१२ 
करणे. 

६ । बृहन्मुंबई पोलीस वाहतुक | पो.उप.आ. २ शा. नि.क्र. टिआरए ०१०३/६६९/ .नि.गृ.वि.क्र. टिआरए ०९१२/प्र.क्र. 
शाखेसाठी नवीन पदे | पो.शि. 9 प्र.क्र.१०/पोल-८, १४३/पोल-८, दि. ४.१०.२०१२ 
निर्माण करणे ' एकुण९ | दि. ८.०९.२००३ पुरक पत्र समक्रमांक दिनांक 

१९.०९.२००३. 

७ । न्यायाधिन केद्यांची | पो.नि. १ शा. नि.गृ.वि. क्र. एमआयएस ०१०४/ प्र.क्र.७७/ छा.नि.गृ.वि.क्र. टिआरए ०९१२/प्र.क्र. 
न्यायालयात तथा | स.पो.नि. २ २/ पोल-८, दि. १२.०७.२००४ १४३/पोल-८, दि. ४.१०.२०१२ 
रुग्णालयात ने-आण | पो.उ.नि. ३५ 
करण्यासाठी पदे निर्माण  स.पो.उ.नि. ३५ 
करणेबाबत. पो.ह. ११० 

पो.शि. __ ४२६ 


एकुण ६०९ 


